दिव्यांग व्यक्तींचा हक्क अधिनियम-२०१६ मधील 
कलम ३७ (क) च्या तरतुदीनुसार सवलतीने 
जमीन देण्यासाठी दिव्यांगांना ५% आरक्षण 
ठेवण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. जमीन-२०२३/प्र.क्र.२९४/ज-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : of सप्टेंबर, २०२३ 
वाचा :- 
१) अपंग व्यक्‍ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. जमीन १०/२००३/प्र.क्र.४०१/ज-१, दि. २५ जुले, २००७. 
३) शासन पत्र, महसूल व वन विभाग क्र.एलसीएस-१००३/प्र.क्र.४७८/ज-१, दि.२५.०७.२००७. 
४ दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत कलम ३७(क). 
प्रस्तावना :- 
अपंग व्यक्‍ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ मधील कलम ४३ अन्वये 
निवासी, वाणिज्यिक व औद्योगिक प्रयोजनासाठी, faery करमणूक केंद्र स्थापन करण्यासाठी, संशोधन केंद्रासाठी 
प्राधान्याने व सवलतीच्या दराने शासकीय जमीन मंजूर करणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार, संदर्भिय क्र. ६ मधील 
शासन निर्णय दि.२५.०७.२००७ अन्वये उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार अंध व अपंग व्यक्‍तींना तसेच अंध व 
अपंगांशी संबंधित संस्थांना सवलतीच्या दराने शासकीय जमीन मंजूर करण्याबाबत तसेच, निवासी प्रयोजनासाठी 
सदनिका/घरे बांधण्यासाठी, संस्थेला शासकीय जमीन मंजूर करतांना अशा प्रत्येक संस्थेने आपल्या सदस्यांच्या एकूण 
संख्येच्या ३% एवढे सदस्य अंध व अपंग प्रवर्ग मधून समाविष्ट करण्याचे धोरण निश्चित केलेले आहे 
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंमळात आला असून सदर अधिनियमातील कलम ३७(क) मधील 
तरतुदींनुसार दिव्यांग प्रवर्गासाठी उपरोक्त दि. २५.०७.२००७ च्या धोरणामधील निवासी / घरे बांधण्याच्या 
प्रयोजनासाठी संस्थेला शासकीय जमीन मंजूर करतांना अशा प्रत्येक संस्थेने आपल्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या 4% 
एवढे सदस्य दिव्यांग प्रवर्गाकरीता आरक्षण देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
उपरोक्त पार्श्वभूमीवर आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय :- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ३७(क) मधील तरतुदींनुसार दि. २५.०७.२००७ च्या शासन 
निर्णयातील अ.क्र.१ येथे नमूद केलेल्या निवासी प्रयोजनासाठी आता 4% आरक्षण ठेवण्यात येत आहे. सदरहू 4% 
आरक्षणाची यापुढील वितरणाच्या वेळी अंमलबजावणी करण्याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी घ्यावी. उपरोक्त 
दि.२५.०७.२००७ च्या शासन निर्णयातील इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०९०६१६४१३१३८१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


"009 SUHAS MADHAV MAMDAPURKAR 


h 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND. 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtr. 
2.5.4.20=15e9cd7730234dc2963eb61397dd04240c15d02a5a148c43 


MAMDAPURKAR --- आका 
(सुहास ममदापूरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः जमीन-२०२३/प्र.क्र.२९४/ज-१ 


४) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, गृहनिर्माण, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१०) अपर मुख्य सचिव, (महसूल, मुद्राक शुल्क व नोंदणी), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

११) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/ नागपूर. 

१२) महालेखापाल(लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/ नागपूर. 

१३) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे. 

१४) नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१५) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 

१६) सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 

१७) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१८) सर्व जिल्हाधिकारी. 

१९) सर्व सहसचिव/उपसचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) सर्व अवरसचिव/कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


29) उप सचिव (ज-१), यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२) निवड नस्ती (ज-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


